सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील 
पाटण मणदुरे जळव तारळे पाल काशीळ 
रस्ता प्रजिमा क्र.५७ हा रस्ता राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/०६/२९२/२०२०, दि. २८/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील पाटण मणदुरे जळव तारळे पाल काशीळ रस्ता प्रजिमा क्र.५७ 
हा रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्याचा एकुण 
होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील पाटण मणदुरे जळव तारळे पाल काशीळ रस्ता प्रजिमा क्र.५७ 
या रस्त्याचा साखळी क्र. ०/०० ते ४६/०० असून, एकूण लांबी ४६.०० कि.मी. आहे. सदर रस्ता 
डोंगराळ भागातील असल्याने रस्त्याची रुंदी १५.०० मीटर आहे. तसेच सदर रस्त्याकरिता 
भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. या रस्त्यावरील वाहतूक वर्दळ ५७१० मे.टन/प्रतिदिन अशी आहे. 

सातारा जिल्ह्यातील पाटण मणदुरे जळव तारळे पाल काशीळ रस्ता प्रजिमा क्र.५७ हा रस्ता 
राज्यमार्ग क्रमांक ३९८ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०९१-- ४६.००) म्हणजेच ११३७ 
कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४६.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (३१५४.२५- ४६.००) म्हणजेच ३१०८.२५ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१८/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२५१३०३०१८११८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayak I ; 
Prashant Bieeoncoenment ah ue 
4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
V k Pp | 5f8c505422af66a5628314537 Vi ye 
| Nn aya ra O a t | Date: 2020.02.25 13:05:23 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


& 


S 


(2 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


